नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / 
राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७ 
ची प्रारुप ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१०/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 

२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टिपीव्ही-१७१५/२२/प्र.क्र.०१/नवि-२७, 
दि.१५.०१.२०१६. 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१/नवि-२७, 
दि.०३.११.२०१७. 

४. संचालक, नगर रचना, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/उसंनर/ अंज्येसू/२०१६/प्रशा-१/१९०, 
दि.०९.०१.२०१८. 


प्रस्तावना : 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
उपसंचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१५ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या दि.०१.०१.२०१५ च्या उप संचालक, 
नगर रचना संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीत नमूद कोणीही अधिकारी दि.०१.०१.२०१६ ते 
दि.३१.१२.२०१६ या कालावधीत सेवानिवृत्ती / पदोन्नती/ मृत्यू / राजीनामा इत्यादी कारणास्तव 
वगळण्यात आलेला नसल्याने दि.०१.०१.२०१६ च्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये कोणताही बदल न करता 
दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची म्हणून प्रसिध्द करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव उपरोक्त दि.०९.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला होता. 
परिपत्रक : 


संचालक, नगर रचना, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन उपसंचाळक, नगर रचना संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


०२. सदर ज्येष्ठता सूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत असून उपरोक्त न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल 
करणे क्रमप्राप्त राहील. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१०/नवि-२७ 


०३. संचालक, नगर रचना, पुणे यांना कळविण्यात येते की, सदरची प्रारुप जेष्ठता सूची 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्याची कार्यवाही करावी. 


०४. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक (गट-अ, 
राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, सदर प्रारुप जेष्ठता सूचीमध्ये 
नमूद करण्यात आलेल्या तपशीलाची खातरजमा करण्यात यावी. तसेच उक्त जेष्ठता सूचीमध्ये 
काही आक्षेप/सूचना/हरकती असल्यास सदरचे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसांच्या आत लेखी निवेदनान्वये संचाळक, नगर रचना, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर 
करण्यात याव्यात. उक्त कालावधीनंतर प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही, 
याची नोंद घेण्यात यावी. 

०५. सदरहू प्रारुप जेष्ठता सूचीबाबत विहीत मुदतीत आक्षेप/सूचना/हरकती प्राप्त न झाल्यास 
याबाबत संबंधितांचे काहीही म्हणणे नाही, असे समजून सदरची जेष्ठता सूची अंतिमरित्या प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 

०६. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९//५/.॥६व/०5॥॥9.90७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून, त्याचा संगणक संकेताक 
२०१८११०६१२३१२६८०२५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
व . : Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
Vishnu Shripati ७ णा 09004 


Maharashtra, OU = Urban Development 


P ati | Department 


(वि. श्री. पाटील) 
सहपत्रे :- परिशिष्ट-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


सर्व संबंधित उप संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना (संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 
प्रत :- 


संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३-प्रती) 
सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 

कक्ष अधिकारी (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती (नवि-२७. 


०८ AV AD -5 


समम 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१.०१.२०१७ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१०/नवि-२७ 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१०/नवि-२७, दि.०६.११.२०१८ चे सहपत्र. 


अ. | ज्ये. | अधिकाऱ्याचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्र. क्र. नांव दिनांक मार्ग दिनांक दिनांक 

डि २ ३ tree as षु & al ८ ९ fice tot i. ane 

q i श्रीमती इ.मा.व. | (वैध) | ०५/०६/१९६७ | १०/०९/२००९ | सरळसेवा | १०/०९/२००९ | ३०/०६/२०२५ | बी.ई.सिव्हिळ, | दि.०५.०१.२०१७ पासून 
प्रतिभा was. सिव्हिल, | सहसंचाळक, नगर रचना 
उमेश भदाणे टी.अँन्ड सी.पी., | पदावर पदोन्नती 

२। २  श्री.नरेडचंद्र | अ.जा. | (de | २९/०३/१९६३ | १०/०९/२००९ | सरळसेवा | १०/०९/२००९ | ३१/०३/२०२१ | बी.ई.सिव्हिल, 
रामचंद्र एम.टेक (अर्बन 
कावळे प्लॅनिंग) 

३। ३ | श्रीमती इमाव | (वैध) | २४/०९/१९६० | १०/०६/२०११ | पदोन्नती | १०.०६.२०११ | ३०.०९.२०१८ Sar) ।म.ना.से. (जेष्ठतेचे विनियमन) 
सुजाता एम.टेक नियम, १९८२ नुसार ज्येष्ठता 
दिलीप कडू दर्शविली आहे. 

४ | श्री. हनुमंत | भज(क) | (वेध) | १०.१२.१९६५ | ०६/०६/२०११ | पदोन्नती | ०६/०६/२०११ | ३१/१२/२०२३ | बी.ई.सिव्हिळ, | १. ११ महिन्यांच्या कालावधीत 
जगन्नाथ एम.ई.सिव्हिल, |/ वाढीव कालावधीत कनिष्ठ 
नाझीरकर टी अँड सी.पी. | श्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर 


नियमित पदोन्नतीसाठी पुन्हा 
आजमावण्याच्या अटीवर तदर्थ 
पदोन्नतीने दि.१३.०३.२०१४ 
पासून सह संचालक, नगर 
रचना या पदावर कार्यरत. 

२. म.ना.से. (जेष्ठतेचे 
विनियमन) नियम, १९८२ 
नुसार ज्येष्ठता दर्शविली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१०/नवि-२७ 


4 श्री. नितीन अ.ज. | (वैध) | २५.१२.१९६२ | ०६/०६/२०११ | पदोन्नती | ०६/०६/२०११ | 39.92.2020 | बी.ई.सिव्हिळ, | १. ११ महिन्यांच्या कालावधीत 
सिताराम एम. प्लॅनिंग | / वाढीव कालावधीत कनिष्ठ 
आढारी अर्बन प्लॅनिंग) | श्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर 

नियमित पदोन्नतीसाठी पात्रता 
पुन्हा आजमाविण्याच्या अटीवर 
तदर्थ पदोन्नतीने 
दि.१३.०३.२०१४ पासून सह 
संचाळक, नगर रचना या 
पदावर कार्यरत. 

२. म.ना.से. (जेष्ठतेचे 
विनियमन) नियम, १९८२ 
नुसार ज्येष्ठता दर्शविली आहे. 

& श्रीमती इमाव | (वैध) | ३०.०३.१९६९ | २१.०६.२०११ | पदोन्नती | २१.०६.२०११ | ३१.०३.२०२७ | बी.ई.सिव्हिळ, | म.ना.से. (जेष्ठतेचे विनियमन) 
सुलेखा ए.आय.टी.पी. | नियम, १९८२ नुसार ज्येष्ठता 
बबन दर्शविली आहे. 
वैजापूरकर 

७ श्री. शरद अ.जा. | (वैध) | २९.१०.१९६३ | ११.०६.२०११ | पदोन्नती | 99.0§.2099 | 39.90.2029 | बी.ई.सिव्हिल, | म.ना.से. (जेष्ठतेचे विनियमन) 
धर्मराज एम.ई.सिव्हिळ, | नियम, १९८२ नुसार ज्येष्ठता 
रणदिवे दर्शविली आहे. 

ठु श्री.मधुकर | भ.ज.(क) | (वेध) | १८.०४.१९६२ | 28.90.2092 | सरळसेवा | २९.१०.२०१२ | 30.08.2020 | डी.सी.ई.,बी.ई. शि 
यशवंत सिव्हिल, 
देवडे एम.ई.(टि. 

अँन्ड 
सी.पी.) 

९ श्री. अज | (वैध) | ०५.०१.१९६८ | ०९.११.२०१२ | सरळसेवा | ०९.११.२०१२ | ३१.०१.२०२६ | मास्टरडिग्री शिश 
मोहम्मद प्लॅनिंग, डी. 
रजा खान आर्किटेक्वरल 

असि., MSCIT 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१०/नवि-२७ 


qo | १० | श्री. इ.मा.व. | (वैध) | ०५/०५/१९६४ | ०४/०२/२०१५ | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ | ३१/०५/२०२२ | बी.ई.सिव्हिळ, | म.ना.से. (जेष्ठतेचे विनियमन) 
अभिराज (खुला) एम.टेक. (टी. । नियम, १९८२ नुसार ज्येष्ठता 
गजानन अँण्ड सी.पी) | दर्शविली आहे. 
गिरकर 

११ | 99 | af. भ.ज.ब | (वैध) | २०/०७/१९६३ | 02/02/2094 | पदोन्नती पदोन्नती । ०२/०२/२०१५ | बी.ई.सिव्हिल, शड 
विजयकुमार (भ.ज.ब) एम.टेक. (टी. 
राम अँण्ड सी.पी.) 
गोस्वामी 

१२ | 92 | aft. प्रकाठा अ.ज. | (वैध) | २६/०२/१९६७ | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ | २८/०२/२०२५ डी.सी.ई., aa 
रामचंद्र (अ.ज. बी.ई.सिव्हिल, 
ठाकूर एम.टेक. (टी. 

अँण्ड सी.पी.) 

१३ | १३ | श्रीमती अ.जा. | (वैध) | ०१/०८/१९६१ | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ | ३१/०७/२०१९ डी.सी.ई., शिक 
विजया (अ.जा.) बी.ई.सिव्हिल, 
दीपक एम.टेक. (टी. 
जाधव अँण्ड सी.पी.) 

१४ | १४ श्री. खुला i ०५/०६/१९६२ | 02/02/2094 | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ | 30/08/2020 | बी.इ.सिव्हिल, शग 
शिवराज (खुला) DIT, VAS. 
गुरुपादप्पा सिव्हिल 
पाटील 

१५ | १५ | श्री. संजय खुला ri २८/०६/१९६३ | 02/02/2094 | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ | ३०/०६/२०२१ | बी.ई.सिव्हिल, शिंक 
झांताराम (खुला) एम.ई. सिव्हिल 
बाणाईत 

१६ | १६ | श्री. सुनिल | भ.ज.क | (वैध) | २३/०५/१९७० | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ | ३१/०५/२०२८ | बी.ई.सिव्हिल, शग 
पुंडलिक (खुला) एम.टेक. (टी. 
मरळे अण्ड सी.पी.) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३३/प्र.क्र.२१०/नवि-२७ 


१७ | १७ | श्री. अ.जा. | (वैध) | ०१/०६/१९६२ | ०२/०२/२०१५ | पदोन्नती | ०२/०२/२०१५ | ३१/०५/२०२० | बी.ई.सिव्हिल, a 
उत्तरेश्वर (खुला) एम.टेक. (टी. 
नामदेव अँण्ड सी.पी.) 
लोंढे 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 


| | | DN: CN = Vishnu Shripati Patil, C = IN, S = 
V | 5 h n U S h rl pati (विव तः तळण Of Maharashtra, 


Patil 


OU = Urban Development Department 
Date: 2018.11.14 12:23:58 +05'30' 


(वि. श्री. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


